महाराष्ट्र शासन 


अविवि-२०२०/प्रक्र.०७/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दि. २१/०५/२०२० 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK), ज्ञाने, महानगरपालिका मालेगांव,जि.नाशिक येथे १५ 
खाटांचे हॉस्पिटल बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. MsDP-93/24/2020-MsDP-MOMA, दि २४/०३/२०२० 
२. MYR AT महानगरपालिका,जि. नाशिक यांचे पत्र जा.क्र. साबांवि/अ.सं.क्षेववि./४५/२०१९, 
दिनांक ०१/०७/२०१९. 


ज्ञापन- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित 
शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.१३/०३/२०२० रोजी झालेल्या २५ व्या बैठकीत नाशिक जिल्हयातील, ज्ञाने, , महानगरपालिका 
मालेगांव येथे अल्पसंख्याक समाजासाठी हॉस्पिटल बांधकामाच्या रु.४१५.०० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता 
दिली असल्याचे संदर्भाधिन क्र. (१) अन्वये कळविण्यात आळे आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून 
यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.२४९.०२ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा १६६.०२ लाख इतका आहे. 


2. केंद्र शासनाने हॉस्पिटल बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा Talley खालीलप्रमाणे आहे:- 

(रु. लाखात) 
अ. प्रकल्पाचे नाव युनिटची ee | केंद्र शासनाच्या मान्य केंद्र राज्य एकूण 
क्र संख्या प्रमाण नुसार प्रती युनिट खर्च | हिस्सा हिस्सा 
Paes oe 1) 3 8 प g 6 ट 
१ | हॉस्पिटल बांधकाम | 0d q ६०:४० 394.08 २४९.०२ | १६६.०२ ४१५.०४ 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच आयुक्‍त, महानगरपालिका मालेगांव, यांच्याकडून प्राप्त दिनांक 
०१/०७/२०१९ च्या प्रस्तावास अनुसरुन ज्ञाने, महानगरपालिका, मालेगांव जि.नाशिक येथे ०१ हॉस्पिटल बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. आयुक्त, महानगरपालिका मालेगांव जि.नाशिक यांनी ज्ञाने, जि.नाशिक येथे अल्पसंख्याक समाजासाठी १५ खाटांचे 
हॉस्पिटल बांधकामासाठी संदर्भ क्र. (२) अन्वये रू.४१५.०० ore इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्र शासनाने 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्ञाने, माळेगांव महानगरपालिका,जि.नाशिक येथे रु.४१५.०४/- लाख इतक्या 
किंमतीच्या हॉस्पिटल बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ज्ञाने, 
महानगरपालिका,जि. नाशिक येथे हॉस्पिटल बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.४१५.००/- 
(रुपये चार कोटी पंधरा लाख फ़क्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे.:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः २०२०/प्रक्र.०७/ का.०७ 


Recaputulation Charges 
SLno. Estimate Amount 
1 Total Civil Work 26535225 
2 3% Increase for Ground plus three structure 796057 
3 Total (1+2) 27331281 
4 Plumbing work and Electrical work 8% 2186503 
5 Furniture work 5% 1326761 
fo Total (3+4) 30844545 
7 Building work GST 18% 5552018 
fe Royalty charges 202826 
fo Modular operation theatre 1500000 
10 Related equipments 3000000 
11 Total 41099390 
12 Labour insurance @ 1% 410994 
13 Grand Total 41510383 
14 Rupees Four Crore Fifteen Lakh Ten Thousand three Hundred and Eigty Three Only 
अटी व शर्ती 
i) हॉस्पिटल बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक 
मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 


ii) हॉस्पिटल बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर अंदाजपत्रकास दिलेल्या 
तांत्रिक मंजूरीनुसार महानगरपालिका, मालेगांव मार्फत करण्यात यावे. 

ii) आयुक्त,महानगरपालिका, मालेगांव यांनी हॉस्पिटल बांधकाम करण्यासाठी आव्यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता 
करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे 
शासनास अवगत करावे. 

iv) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

V) केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. आयुक्त, 

महानगरपालिका ,मालेगांव यांनी हॉस्पिटल बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य fesse रकमेच्या 

विनियोगाबाबतची स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाळ (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत 
छायाचित्रांसह) जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः २०२०/प्रक्र.०७/ का.०७ 


vi) आयुक्‍त,महानगरपालिका ,मालेगांव यांनी ०१ हॉस्पिटल बांधकामाची माहीती विभागाच्या Construction Tracker 
प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 

vil) ) आयुक्‍त,महानगरपालिका ,मालेगांव , जि. नाशिक यांनी ०१ हॉस्पिटल बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत 
बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची 
तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

vill) जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी ०१ हॉस्पिटल बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या 
टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत 
छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 

ix) महानगरपालिका, मालेगांव यांचेमार्फ़त हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन करण्यात येईल, 

x) हॉस्पिटल बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका, मालेगांव 

यांची राहील. 

xi) हॉस्पिटल बांधकाम प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी 

जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात यावी :- 
an जिल्हाधिकारी,नाशिक. 
आ) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
इ) आयुक्‍त, महानगरपालिका, मालेगांव . 

xii) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी “प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रम (PMIVK)” अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार अशा SATA फ़लक तसेच काम पूर्ण होण्यास लागणारा 
कालावधी ,अंमल बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे नाव,प्रस्तावित विकास कामास मान्यता मिळालेला दिनांक,काम पूर्ण होण्याचा 
दिनांक आणि प्रस्तावित विकास कामाचा अंदाजित खर्च इत्यादिंचा तपशील प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे 
निदर्शनास येईल अशा पद्धतीने लावावा. 


8. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार हॉस्पिटल बांधकामातंर्गत केंद्र हिऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, 
२२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” तसेच राज्य हिळ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


4. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः २०२०/प्रक्र.०७/ का.०७ 


६. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००५२११५४६०००२१४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. cs 


27ff 


Maharashtra, 
199fd0576208F4caa310d2e7860201ab5363a2133209 


jumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5512ea7 
}9af1515751abc0181, cn=Din vane 


serial = 
(0 n a Va n e 8888: 1 Dinesh M. Sona\ 
Date: 2020.05.21 15:51:49 +05'30" 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई 
३.विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

४. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
६.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,नाशिक 
७.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
८.कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
९. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, मालेगांव. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४/व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 
१२.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


